प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत केंद्र 
शासनाकडून प्राप्त झालेला निधी 
वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृहनिर्माण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : प्रआयो-२०२०/प्र.क्र.१०४/गृनिधो-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- ०८ सप्टेंबर, २०२० 


वाचा : केंद्र शासनाचे मंजूरी आदेशा क्रमांक:- 

1) N-11012/57/2018-HFA-IV-UD (EFS 9045703) Dt.11.03.2020 
2) N-11012/72/2018-HFA-IV-UD (EFS 9052276) Dt.23.01.2020 
3) N-11012/72/2018-HFA-IV-UD (EFS 9052276) Dt.23.01.2020 
4) N-11012/57/2018-HFA-IV-UD (EFS 9045703) Dt.23.01.2020 
5) N-11012/57/2018-HFA-IV-UD (EFS 9045703) Dt.23.01.2020 
6) N-11012/9/2019-HFA-IV-UD (EFS 9059530) Dt.22.01.2020 
7) N-11012/9/2019-HFA-IV-UD (EFS 9059350) Dt.22.01.2020 
8) N-11012/19/2019-HFA-IV-UD (EFS 9061183) Dt.17.01.2020 
9) N-11012/83/2018-HFA-IV-UD (EFS 9055602) Dt.17.01.2020 
10) N-11012/83/2018-HFA-IV-UD (EFS 9055602) Dt.17.01.2020 
11) N-11012/71/2018-HFA-IV-UD (EFS 9052273) Dt.16.01.2020 
12) N-11012/71/2018-HFA-IV-UD (EFS 9052273) Dt.16.01.2020 


प्रस्तावना :- 

प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत राज्यात मंजूर करण्यात आलेल्या विविध प्रकल्पांसाठी केंद्र 
शासनाने संदर्भिय मंजूरी आदेशान्वये रु.१९,२३,४१,०२०/- इतका निधी मंजूर केला आहे. सदर निधी 
संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वितरित करण्यासाठी सुकाणू अभिकरण म्हणजे महाराष्ट्र 
गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणास (म्हाडा) वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत केंद्र शासनाच्या संदर्भिय आदेशामध्ये नमूद करण्यात आलेल्या 
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना केंद्र शासनाने मंजूर केल्यानुसार निधी वितरित करण्यासाठी सुकाणू 
अभिकरण म्हणजे महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणास (म्हाडा) रु.१९,२३,४१,०२०/- 
(अक्षरी रु.एकोणीस कोटी तेवीस लक्ष एकेचाळीस हजार वीस फक्त) इतका निधी अन्वये मंजूर 
करण्यात येत आहे. 

सदर निधी मागणी क्र.क्‍्यू-३, मुख्य लेखाशीर्ष २२१६, गृहनिर्माण, (०८) सर्वांसाठी गृहनिर्माण 
(०८) (०१) सर्वासाठी गृहनिर्माण अंमलबजावणी यंत्रणांना अनुदाने (प्र.म.आ.यो.) (केंद्र हिस्सा ६० टक्के) 
(कार्यक्रम) ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) लेखाशिर्ष २२१६२९९६ अंतर्गत वितरित करण्यात येत 
आहे. 


सदर निधी वित्त नियंत्रक, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, मुंबई यांच्या 
स्वाक्षरीने अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई येथून आहरित करण्यात यावा. तसेच सदर निधी ज्या 
प्रयोजनाकरिता मंजुर करण्यात आलेला आहे, त्याच प्रयोजनाकरिता खर्च करण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२०/प्र.क्र.१०४/गृनिधो-२ 


सदर शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने कोषागारात सादर होणा-या देयकांवर म्हाडाचे नियंत्रक 
अधिकारी प्रतिस्वाक्षरी करतील. 


हे आदेशा वित्त विभागाच्या सहमतीने व मान्यतेने व त्यांच्या अनौ.सं.क्र.१६३/व्यय-३, 
दि.१९.०८.२०२० अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००९०८१६४४१७७८०९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Ravindra al 
Narayan Khetle ise srs 
(रविंद्र खेतले) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, 
गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पूर्वी मुंबई-५१. 

२. अभियान संचालक, राज्य अभियान संचालनालय (प्रआयो) ,गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पूर्व), मुंबई. 

३. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 

४. संबंधित आयुक्‍त,महानगरपालिक/मुख्याधिकारी,नगरपालिका. 

५. संबंधित कोषागार अधिकारी. 

६. उप सचिव ,वित्त विभाग (व्यय-३) ,मंत्रालय, मुंबई-३२. 

७. सह संचालक, लेखा व कोषागरे कॉम्पुटर सेल, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, 
मंत्रालयासमोर, मुंबई. 

८. निवडनस्ती/गृनिधो-२ कार्यासन, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


